at व सांख्यिकी संचालनालयातील 
“उपसंचालक, गट-अ” संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
करण्यात आलेल्या बदल्यांमध्ये अंशत: बदल 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेशा क्र.बदली-११२१/प्र.क्र.८०/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-८/२/२०२२. 


संदर्भ :- नियोजन विभाग, शासन आदेशा क्र.बदली-११२१/प्र.क्र.६१/का.१४२७, 
दिनांक २४/९/२०२१. 


शासन आदेशा :- 


नियोजन विभागाच्या संदर्भाधीन शासन आदेशाद्वारे श्रीमती सुषमा विनोदकुमार जाधव, 
उपसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनाय, प्रादेशिक कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई यांची त्यांच्या 
विनंतीनुसार, “सांखिकी अधिकारी (वर्ग-१), शिक्षण संचालनालय (उच्च शिक्षण), Yr” या पदावर 
बदलीने पदस्थापना करण्यात आली होती. सदर बदली “महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे 
विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५” मधील 
प्रकरण दोन-४ (8), प्रकरण दोन-४ (५), आणि प्रकरण दोन-६ मधील तरतूदींनुसार आणि नियोजन 
विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-५७११/प्र.क्र.९२/का.१४२६, दिनांक ११/७/२०११ मधील 
तरतुदींनुसार रद्द करण्यात येत असून, श्रीमती सुषमा विनोदकुमार जाधव, उपसंचालक यांची 
पदस्थापना “उपसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनाय, प्रादेशिक कार्यालय, कोकण भवन, नवी 
मुंबई” या पदावर कायम ठेवण्यात येत आहे. 
२. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन आदेशा 


उपलब्ध करण्यात आला असून; त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०२०८१५५७१५५२१६ असा आहे. हा 
शासन steal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Deepak Shivajirao Desai 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Planning Department, 


Dee Ppa k क चमका 


arashtra, 
2.5.4.20=4d 11 1b2ee4dfa0 1facc6e58028a3bde93d4ac81d87ed6247ca0f 
b3a827602426f, 


H UW 1 serialNumber=f3a85577333780db2d347fab235605a8c5 1e9cf&dc3339f 
hivaiirao Desa ees 
Date: 2022.02.08 15:58:59 +05'30' 
(दि. शि. देसाई) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


न्न 


. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा. उप मुख्यमंत्री नियोजन) यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


A) 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-११२१/प्र.क्र.८०/का.१४२७ 


४. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र राज्य विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

६. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

७. संचालक, शिक्षण संचालनालय, पुणे. 

८. सहसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय (सवी 

९. उपायुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय (सर्व) 

१०. उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

११. अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. श्रीमती सुषमा विनोदकुमार जाधव, उपसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनाय, प्रादेशिक 
कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

१३. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


